Reg. No. NP CITY/236/ 2018- 20 


PANA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ८] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२ - २८ , २०१८/ फाल्गुन ३-९ , शके १९३९ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
१- ८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार - ब 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर १-११ । 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

परिपत्रक 
क्रमांक अ. का.- ग्रापनि - डे- १३ - कावि - ११४- २०१८. 

मी , सचिन श. कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर , शासन पत्र क्रमांक व्हीपीई- १०८४- ४६२- १८६५- २२ , दिनांक १५ मार्च १९८४ तसेच व्हीपीएस 
११६४- २८६१३ - ई , दिनांक ६ फेब्रुवारी १९६५ नुसार दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नागपूर जिल्ह्यात काटोल , 
नरखेड , सावनेर , कळमेश्वर , रामटेक , पारशिवनी, मौदा , कामठी , उमरेड , भिवापूर , कुही , नागपूर ( ग्रामीण ) व हिंगणा या तालुक्यातील ज्या 
ग्रामपंचायतीच्या पोट -निवडणुका होत आहेत त्याच ठिकाणी मतदारांना मतदान करता यावे म्हणून संबंधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रापुरती स्थानिक सुटी 
जाहीर करीत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 
ना - एक - १ ( १६८३ ). 


सचिन श . कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, 

नागपूर . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ /फाल्गुन ३-९, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५८ . 

आदेश 


क्रमांक अ . का .- आस्था - १- सीआर- ४७-१३- कावि - १८० -२०१८. 

महाराष्ट्र शासन राजकीय सेवा विभागाच्या दिनांक १६- ०१ - १९५८ 
च्या शासन निर्णय क्र . पी - १३- बी आणि दिनांक ०६- ०८ - १९५८ च्या 
समक्रमांकाच्या निर्णयानसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , अभिमन्यू काळे, जिल्हाधिकारी, गोंदिया सन २०१८ वर्षाकरिता 
गोंदिया जिल्ह्याला खालीलप्रमाणे स्थानिक सुट्टया जाहीर करीत आहे . 
अ . क्र . सणाचे नांव दिनांक दिवस स्थानिक 

सुट्टयाचे क्षेत्र 
( १ ) (२) (३) (४) (५) 
१ अक्षय तृतीया १८ -०४- २०१८ बुधवार संपूर्ण गोंदिया 

जिल्हा 
२ तान्हा पोळा १०- ०९ - २०१८ सोमवार 
३ पितृमोक्ष अमावस्या ०८ - १० -२०१८ सोमवार 

हा आदेश गोंदिया जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय आणि 
अधिकोष (बँक) यांना लागू होणार नाही . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६० . 

___ आदेश 
क्रमांक ९३८- बी - २- १ - २०१७. 

श्रीमती एन . एम . पंचारीया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सेलू ह्यांची दिनांक २३ - ११ 
२०१७ ते २४ -११- २०१७ पर्यंत एकूण ०२ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . एन . व्ही . बंसल, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सेलू ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून तसेच श्रीमती एन. एम . पंचारीया, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सेलू ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एम . पंचारीया ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सेलू या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


गोंदिया : 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


अभिमन्यू काळे , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६१ . 

आदेश 
क्रमांक ९३९ - बी - २- १ - २०१७. 

श्री . वि . वि . जटाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपुर ह्यांचा दिनांक ११- १२- २०१७ ते १३- १२- २०१७ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
समुद्रपूर ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . एस . बी . 
शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . जटाल हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , समुद्रपूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


आदेश 


क्रमांक ९३७ - बी - २ - १ - २०१७ . 


श्री . वि . आ . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचा 
दिनांक २८ - ११ -२०१७ ते ०२- १२- २०१७ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २८ - ११ - २०१७ ते दिनांक ०७- १२- २०१७ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . आशिष अ. अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर, वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . वि . आ . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . आ . पाटील हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६२ . 

आदेश 
क्रमांक ९४०- बी - २- १ -२०१७. 

श्री . प्र . ह . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ११ - १२- २०१७ 
ते १३ -१२ - २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०८ - १२ 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४- १२- २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २२- २८ , २०१८ /फाल्गुन ३-९, शके १९३९ 


३ 


दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०२- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०७-१२- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . जे . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती अंजु एस . 
शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . डी . गरड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . प्र. ह . 
नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक ०८ - १२ 
२०१७ ते ०९ - १२ - २०१७ रोजी पर्यंतचेत्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्रीमती ए . एस . लाडसे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . प्र. ह . 
नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक १० - १२ 
२०१७ व दिनांक १२ - १२- २०१७ ते १४- १२- २०१७ चे त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 
__ श्रीमती एस . जी . मेश्राम , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . प्र . ह . 
नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक ११- १२ 
२०१७ चे त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ह . नेरकर हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९(ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अंजु एस . शेंडे ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 
असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६५ . 


आदेश 


क्रमांक ९४३ - बी - २ - १ - २०१७ . 


श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल- शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, वर्धा ह्यांची दिनांक २८ - ११-२०१७ ते २९ -११- २०१७ पर्यंत एकूण 
०२ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे 
काम सांभाळून तसेच श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल- शाह, ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६३ . 

आदेश 
क्रमांक ९४१- बी - २ - १ - २०१७. 

श्री . मयुर ए. पवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव 
ह्यांचा दिनांक २७-११- २०१७ ते ०२- १२- २०१७ पर्यंत एकूण ०६ दिवसांची 
परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . स . ग . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पुलगांव 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए. पवार , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पुलगांव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत । 
त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहीले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मयुर ए . पवार हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पुलगांव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल- शाह 

ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६६ . 


आदेश 


क्रमांक ९४४ - बी - २- १ - २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६४ . 


आदेश 


क्रमांक ९४२- बी -२ -१ - २०१७. - 

श्रीमती अंजु एस . शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा ह्यांची दिनांक ०४ - १२ - २०१७ ते ०६ - १२ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ 


श्री . आशिष अ . अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांचा दिनांक ०५ - १२- २०१७ ते ०७ - १२- २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ०५- १२ - २०१७ ते दिनांक ०८ - १२ - २०१७ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२ -२८ , २०१८ / फाल्गुन ३-९ , शके १९३९ 


श्रीमती आर . एन . मर्क , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . आशिष अ . 
अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आशिष अ . अयाचित , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . १६९ . 

आदेश 
क्रमांक ९४७ - बी - २- १ - २०१७. 

श्रीमती एन . एम . पंचारीया , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सेलू ह्यांची दिनांक ०७- १२- २०१७ ते 
०८ - १२- २०१७ पर्यंत एकूण ०२ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 
___ श्री . एन . व्ही .बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सेलू ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून तसेच श्रीमती एन . एम . पंचारीया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सेलू ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एम . पंचारीया ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सेलू या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . १६७ . 

__ आदेश 


क्रमांक ९४५ - बी - २ - १ - २०१७. 

श्री . पी . बी . तिजारे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा ह्यांचा दिनांक १५- ११- २०१७ ते २३ - ११- २०१७ पर्यंत एकूण ०९ 
दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती एम . व्ही . भाटीया , जिल्हा न्यायाधीश- ३ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . पी . बी . तिजारे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहिले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी . तिजारे , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६८ . 

आदेश 


क्रमांक ९४६ - बी - २- १ - २०१७. 

श्री . पी . बी . तिजारे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा ह्यांचा दिनांक २७- १०- २०१७ ते ०४- ११ -२०१७ पर्यंत एकूण ०९ 
दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती एम . व्ही . भाटीया , जिल्हा न्यायाधीश- ३ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . पी . बी . तिजारे , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहिले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , पी . बी . तिजारे , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . १७० . 

आदेश 
क्रमांक ९४८ - बी -२ - १- २०१७. 

श्री . सं . दा . गरड, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी,हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ११ - १२- २०१७ 
ते १३-१२-२०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१० - १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४- १२- २०१७ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती ए. एस . लाडसे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक 
१०- १२- २०१७, १२- १२- २०१७ व १४- १२-२०१७ रोजी श्री . सं . दा . 
गरड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 

श्रीमती एस . जी . मेश्राम , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक 
११ -१२ - २०१७ रोजी श्री . स . दा . गरड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सं . दा . गरड हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी ,हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२- २८ , २०१८ / फाल्गुन ३-९, शके १९३९ 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७१ . 


आदेश 


क्रमांक ९५५- बी - ८ - २ -९० -भाग - २ , वर्धा- २०१७. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , वर्धा हे खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या न्यायीक अधिका-यांना त्यांचे नावासमोर सन २०१७ या वर्षामधील हिवाळी 
सुट्टी दिनांक २५ डिसेंबर २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीमध्ये खालीलप्रमाणे दर्शविलेल्या रकाना क्र . ( ४) नुसार मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . न्यायीक अधिका -यांचे नाव व मागणी केलेल्या हिवाळी मंजूर केलेल्या हिवाळी सुट्टीचा हिवाळी सुट्टीच्या कालावधीत 
पदनाम 

सुट्टीचा तसेच मुख्यालय तसेच मुख्यालय सोडण्याची कार्यभार सोपविलेल्या न्यायीक 
सोडण्याची परवानगीचा परवानगीचा कालावधी अधिका-यांचे नाव व पदनाम 

कालावधी 
(१) 


१ 


श्रीमती एम . जे . धोटे , दि . २५ - १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ दि . २५ - १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ श्रीमती एम . व्ही . भाटीया , जि . न्या -३ , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, वर्धा. ( दि . २२ - १२- १७ चे का . वे. नं . ते ( दि . २२ - १२- १७ चे का . वे. नं . ते वर्धा (दिनांक २३ - १२- १७ ते दिनांक 

०१ -०१- १८ चे का . वे. पू . पर्यंत ) ०१ -०१- १८ चे का . वे. पू . पर्यंत ) २६- १२- २०१७ च्या का . वे.पुर्वीपर्यंत ) 


श्रीमती अंजू एस . शेंडे, जि . न्या .- २, 
वर्धा ( दि . २६- १२- १७ ते १- १ -१८ 
च्या का . वे. पुर्वीपर्यंत ). 


श्री . व्ही . ए . पाटील, दि . २५- १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ दि . २५- १२- १७ ते ३१ - १२- १७ श्री . ए. ए . अयाचित , सह दिवाणी 
सचिव , जि . वि . से . प्राधिकरण , ( दि . २२ -१२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२- १२ -१७ चे का . वे.नं . ते न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , वर्धा. 

०१-०१-१८ चे का . वे.पू . पर्यंत ) ०१-०१ -१८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) 


वर्धा. 


श्रीमती आर . एन . मर्क , दि . २५ - १२ - १७ ते ३१ - १२ - १७ दि . २५ - १२ - १७ ते ३१- १२- १७ श्री . ए . ए. अयाचित , सह दिवाणी 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( दि . २२ -१२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२- १२ -१७ चे का . वे.नं . ते न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , वर्धा. 
वरीष्ठ स्तर , वर्धा. ०१ - ०१ - १८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) ०१-०१ - १८ चे का . वे. पू . पर्यंत ) 


श्रीमती आर . एन . बंसल, दि . २५- १२ - १७ ते ३१- १२ - १७ दि . २५ - १२ - १७ ते ३१- १२ - १७ श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( दि . २३ - १२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २३- १२- १७ चे का . वे.नं . ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. ३१- १२- १८ चे का . वे.पू. पर्यंत ) ३१-१२-१८ चे का .वे. पू. पर्यंत ) कनिष्ठ स्तर, वर्धा. 
श्री . डी . एस . शर्मा, दि . २५ - १२ - १७ ते ३१- १२ -१७ दि . २५ - १२- १७ ते ३१ -१२- १७ श्रीमती एस . एस . ओसवाल , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( दि . २२- १२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२ - १२- १७ चे का . वे.नं . ते ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, वर्धा. ०१-०१ -१८ चे का . वे.पू. पर्यंत ) ०१- ०१- १८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) कनिष्ठ स्तर,वर्धा( दि . २३- १२-१७ ) 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. 
( दि . २४- १२- १७ ते २५- १२- १७ ) 


श्रीमती ए. एस . भसारकर , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. 
( दि . २६- १२- १७ ते ०१- ०१ - १८ 
चे का .वे. पूर्वीपर्यंत ) 


ना - एक -२ ( १६८३) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २२ -२८ , २०१८ / फाल्गुन ३-९ , शके १९३९ 


__ अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ४ ) 


श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, दि . २५- १२- १७ ते ३१- १२- १७ दि . २५- १२-१७ ते ३१-१२- १७ श्रीमती एस . एस . ओसवाल , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( दि . २२- १२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२- १२ -१७ चे का .वे.नं . ते ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. ०१- ०१ - १८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) ०१- ०१ - १८ चे का . वे. पू . पर्यंत ) कनिष्ठ स्तर, वर्धा. ( दि . २३ - १२- १७ ) 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. 
( दि . २४ - १२- १७ ते २५ - १२ - १७ ) 


श्रीमती एस . एन . गंगवाल - शाह , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
( दि . २६- १२- १७ ते ३० - १२- १७ ) 


श्री . एस . एम . चव्हाण , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. 
( दि . ३१ - १२- १७ ते ०१- ०१ - १ चे 
का . वे.पूर्वीपर्यंत ) 


७ 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , दि . २५- १२- १७ ते २९ - १२- १७ दि . २५ - १२ - १७ ते २९ - १२- १७ श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( दि . २४ - १२ - १७ चे का . वे. नं . ते ( दि . २४ - १२ - १७ चे का . वे.नं . ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. ३० - १२- १८ चे का . वे. पू . पर्यंत ) ३० - १२ - १७ चे का . वे. पू. पर्यंत ) कनिष्ठ स्तर, वर्धा. ( दि . २५- १२- १७ ) 


श्रीमती एस . एन . गंगवाल - शाह , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा. 
( दि . २६- १२- १७ ते ३०- १२ - १७ ) 


श्रीमती एस . ए. लाडसे - दि . २५- १२- १७ ते ३१- १२- १७ दि . २५- १२-१७ ते ३१- १२-१७ श्री . एस . डी . गरड , 
श्रीरनाथ , ४ थे सह दिवाणी ( दि . २२ - १२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२ - १२- १७ चे का . वे.नं . ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, ०१- ०१- १८ चे का . वे.पू. पर्यंत ) ०१-०१ -१८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 
हिंगणघाट . 


श्रीमती एस . जे . मेश्राम , दि . २५- १२- १७ ते ३१- १२- १७ दि . २५- १२ - १७ ते ३१- १२ - १७ 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( दि . २२ - १२- १७ चे का . वे. नं . ते ( दि . २२ - १२ - १७ चे का . वे.नं . ते 
कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट . ०१- ०१- १८ चे का . वे.पू. पर्यंत ) ०१-०१ -१८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) 


श्री . एस . डी . गरड , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 


श्री . ए . एन . जयस्वाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , आर्वी. 


दि . २४- १२- १७ ते ३१- १२- १७ दि . २५- १२- १७ ते ३१- १२- १७ श्री . एस . ए. गवई , 
( दि . २२- १२- १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२- १२- १७ चे का . वे. नं . ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
०१- ०१ - १८ चे का . वे. प . पर्यंत ) ०१- ०१ - १८ चे का . वे. प . पर्यंत ) आर्वी. 


११ 


श्री . एच . एस . बेलसरे , दि . २४ - १२- १७ ते ३१- १२ - १७ दि . २५ - १२- १७ ते ३१- १२ - १७ श्री . एस. ए . गवई , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( दि . २२ - १२ - १७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२ - १२ -१७ चे का . वे.नं . ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कनिष्ठ स्तर, आर्वी. ०१ -०१- १८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) ०१- ०१- १८ चे का . वे.पू . पर्यंत ) आर्वी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८/ फाल्गुन ३-९, शके १९३९ 


७ 


अनुसूची - चालू 


श्री . एम . ई . पवार , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 


दि . २५ - १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ दि . २५ - १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ श्री . पी . ए . घोटे , 
( दि . २५ - १२ - १७ ते ३१- १२ - १७ ( दि . २५ - १२ - १७ ते ३१- १२ - १७ २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
पर्यंत ) पर्यंत ) 

कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 
( दि . २३ - १२ - १७ ते २७- १२- १७ ) 


श्री . एस . एच .शिंदे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 
( दि . २८ - १२- १७ ते ३१ - १२- १७ 
च्या का . वे. पुर्वीपर्यंत ) 


श्री . एस . जी . शिंदे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 


दि . २५ - १२ - १७ ते २७ - १२ - १७ दि . २५ - १२ - १७ ते २७ - १२ - १७ श्री . पी . ए. घोटे , 
( दि . २५- १२- १७ ते २७- १२- १७ ( दि . २५ - १२- १७ ते २८ - १२ - १७ २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
पर्यंत ) पर्यंत ) 

कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 


श्री . पी . ए. घोटे , दि . २८ - १२ - १७ ते ३१ - १२ - १७ दि . २८ - १२- १७ ते ३१ - १२- १७ श्री . एस . एच . शिंदे, 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( दि . २८ - १२ - १७ ते ३१ - १२ - १७ ( दि . २८ - १२ - १७ ते ३१ - १२ - १७ सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . पर्यंत ) 

पर्यंत ) 

कनिष्ठ स्तर , पुलगाव 


१५ 


श्री . एन . व्ही . बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, सेलू . 


दि . २५- १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ दि . २५ - १२ - १७ ते ३१ - १२ - १७ 
( दि . २३ - १२- १७ च्या रिमांड काम ( दि . २३ - १२- १७ च्या रिमांड 
पूर्ण झाल्यानंतर ते ०१- ०१- १८ चे कामानंतर ते ०१-०१- १८ चे 
का .वे.पुर्वीपर्यंत ) 

का .वे.पूर्वीपर्यंत ) 


श्रीमती एस . एम . पंचारीया , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, सेलू . 
( दि . २३ - १२- १७ च्या रिमांड 
कामानंतर ते २५ - १२- १७ ) 


श्री . एम . एम . गुप्ता , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
सेलू . (दि . २६- १२- १७ ते 
०१- ०१ - १८ च्या का . वे. पूर्वीपर्यंत ) 


श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर . 


दि . २५- १२- १७ ते ३१ - १२- १७ दि . २५ - १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ श्री . व्ही . एम . मानखैर , 
( दि . २२ -१२ -१७ चे का . वे.नं . ते ( दि . २२- १२- १७ चे का . वे.नं . ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
०१-०१ -१८ चे का . वे.पू. पर्यंत ) ०१- ०१- १८ चे का . वे. पू. पर्यंत ) समुद्रपूर. 


१७ 


श्री . व्ही . व्ही . जटाल , दि . २५- १२- १७ ते ३१ - १२- १७ 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( दि . २३ - १२ - १७ ते ०१ -०१- १८ 
कनिष्ठ स्तर, समुद्रपूर . चे का . वे.पू . पर्यंत ) 


दि . २५- १२- १७ ते ३१ - १२ - १७ 
(दि . २३ - १२ - १७ ते ०१ -०१- १८ 
चे का . वे. पू. पर्यंत ) 


श्री . व्ही . एम . मानखैर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
समुद्रपूर . 


दिनांक २० डिसेंबर २०१७ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२- २८, २०१८ /फाल्गुन ३-९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७२ . 


आदेश 


दिनांक २६ - १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस . एम . 
चव्हाण , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील. 


क्रमांक ०७ - बी - २- १- २०१७. 


श्री . म . ए . पवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पुलगांव ह्यांची दिनांक १३- १२ -२०१७ ते 
१६- १२- २०१७ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२- १२ 
२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ -१२- २०१७ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . चव्हाण हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


श्री . स . ग . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पुलगांव हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम 
सांभाळून दिनांक १२-१२-२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१८ - १२ -२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . म . ए. पवार, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पुलगांव 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७४ . 

आदेश 


क्रमांक ०९ - बी - २- १ - २०१७ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . ए . पवार हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पुलगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 


श्री . पा . अ . घोटे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पुलगांव ह्यांची दिनांक ११ - १२ - २०१७ ते 
१३- १२ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०८ - १२ 
२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७३ . 

आदेश 


श्री . स . ग . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , पुलगांव हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम 
सांभाळून दिनांक ०८ - १२ - २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१४- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पा . अ . घोटे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, पुलगांव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


क्रमांक ०८ - बी - २- १ - २०१७. 


श्री . एस . एम . चव्हाण , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक २० - १२- २०१७ ते 
२२- १२ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ - १२ 
२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन । 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत । 
आहे. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९(ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पा . अ . घोटे हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पुलगांव या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


श्रीमती एस . एन . गंगवाल - शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , वर्धा हे स्वतःच्या 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १९ - १२- २०१७ च्या कालावधी वेळेनंतर 
ते दिनांक २२ - १२ - २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस . एम . 
चव्हाण, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७५ . 

आदेश 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे 
काम सांभाळून दिनांक २३- १२-२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी ते 


क्रमांक १० - बी - २- १- २०१७. 

श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , सेलू ह्यांची दिनांक १३ -१२ 
२०१७ ते १६- १२ - २०१७ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची परिवर्तीत रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२- २८ , २०१८/ फाल्गुन ३-९ , शके १९३९ 


९ 


श्रीमती अंजू शं. शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १८- १२- २०१७ ते 
२२- १२- २०१७ चे का.वे.पूर्वीपर्यंत श्रीमती मृदुला वि . भाटिया, जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . एन . एम . गुप्ता , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सेलू हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून 
दिनांक १३- १२-२०१७ ते दिनांक १६- १२-२०१७ पर्यंत श्रीमती एन . एम . 
पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, सेलू ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एम . पंचारिया हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सेलू या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


श्री . पी . बी . तिजारे , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक २२- १२- २०१७ चे 
म .नं . ते दिनांक २३- १२ - २०१७ चे का . वे.पूर्वीपर्यंत श्रीमती मृदुला वि . 
भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मृदुला भाटिया ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७८ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७६ . 

आदेश 
क्रमांक ११ - बी -२- १- २०१७. 

श्री . एस . व्ही . खोंगल, जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ११- १२- २०१७ ते १६- १२- २०१७ 
पर्यंत एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०८ - १२- २०१७ चे का . वे.नंतर 
ते दिनांक १८ -१२- २०१७ च्या का . वे. पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती मंगला ज . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्या स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०८ 
१२- २०१७ चे का .वे.नंतर ते दिनांक १८ -१२- २०१७ चे का . वे.पूर्वीपर्यंत 
श्री . एस . व्ही . खोंगल , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . खोंगल हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक २३- बी - २- १- २०१७. 


सौ . ए . एस . भसारकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांची दिनांक २६-१२ -२०१७ ते ३० -१२- २०१७ पर्यंत एकूण ०५ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . एम . चव्हाण , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच दिनांक २६ - १२ 
२०१७ ते ३० - १२- २०१७ पर्यंत सौ . ए. एस . भसारकर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


दिनांक १ जानेवारी २०१८ . 


श्री . डी . एस . शर्मा, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक ३१- १२- २०१७ 
रोजीची सौ . ए . एस . भसारकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७७ . 

आदेश 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक २२ - बी - २- १ - २०१७. 

श्रीमती मृदुला वि . भाटिया ,जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक १८- १२- २०१७ ते २२- १२- २०१७ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६- १२- २०१७ च्या का . वे.नंतर 
ते दिनांक २३- १२ - २०१७ च्या का . वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या । 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
ना -एक-३ (१६८३). 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , सौ . ए . एस . भसारकर ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२- २८ , २०१८ / फाल्गुन ३-९, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७९ . 


आदेश 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . द . रामटेके हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक २४ - बी - २- १- २०१७. 


श्री . विवेक दे . घागी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, कारंजा घाडगे ह्यांची दिनांक 
२६ - १२ - २०१७ ते ३० -१२- २०१७ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २२ - १२ - २०१७ च्या का . वे.नंतर ते दिनांक ०१ -०१ - २०१८ च्या । 
का . वे.पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८१ . 


आदेश 


क्रमांक २६- बी - २- १ - २०१७ . 


श्री . एन . एच .तिखे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आष्टी ह्यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक २२ -१२- २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते २६-१२-२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत । 
श्री . विवेक दे. घागी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कारंजा घाडगे 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती स . न . माने- गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांची 
दिनांक २८ - १२- २०१७ ते ३० - १२- २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २७- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०१ -०१ -२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए . ए . अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक २७- १२-२०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०१ -०१- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . स . न . माने - गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . एस . ए . गवई , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी ह्यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक २६- १२- २०१७ 
कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ०१-०१- २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . विवेक दे. घागी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, कारंजा घाडगे ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विवेक दे. घागी, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कारंजा घाडगे हे वरील कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कारंजा घाडगे या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स . न. माने -गाडेकर 

ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


दिनांक २ जानेवारी २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८० . 


आदेश 


क्रमांक २५- बी - २- १ - २०१७. 


श्री . अ . द . रामटेके , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
ह्यांची दिनांक २६- १२- २०१७ ते २९-१२-२०१७ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची । 
अर्जित रजा दिनांक २२- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३०- १२-२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १८२. 

आदेश 
क्रमांक ४८ - बी - २- १- २०१७. 

श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल- शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक १- १ - २०१८ 
ची अर्ध्यादिवसाची ( दुसरे सत्र ) किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक ०१ 
०१- २०१८ ते ०३-०१- २०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा हे स्वतःच्या 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०१- ०१- २०१८ ते ०३-०१- २०१८ 
पावेतो श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल - शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . ए . ए . अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक २२ - १२- २०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० - १२ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . अ . द . रामटेके , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२- २८ , २०१८ / फाल्गुन ३-९ , शके १९३९ 


११ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १८४ . 


आदेश 


क्रमांक ५० - बी - २- १ - २०१७. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल - शाह 

ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक ०३- ०१ - २०१८ ते 
०६-०१- २०१८ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १८३ . 


आदेश 


क्रमांक ४९ - बी - २ - १- २०१७. 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक ०१ -०१ 
२०१८ ते ०६-०१ -२०१८ पर्यंत एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
०१-०१- २०१८ चे का .वे. पासून ते दिनांक ०८- ०१- २०१८ का . वे.पू.पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . डी . एस . शर्मा, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी ,वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून 
दिनांक ०३-०१ -२०१८ते दिनांक ०५- ०१- २०१८ पावेतो श्रीमती आर . 
एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

श्रीमती एस . जी . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम 
सांभाळून दिनांक ०६-०१-२०१८ रोजी श्रीमती आर . एन . बंसल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे 
काम सांभाळून दिनांक ०१- ०१- २०१८ चे का .वे. पासून ते दिनांक 
०८ - ०९ - २०१८ चे का . वे. पू. पावेतो श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . ओसवाल 
ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


वर्धा : 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


दिनांक ९ जानेवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


